


तीन लुटारू 


न:12001'€4 


मराठी : अश्‍विनी बर्वे 





एके काळी तीन भयंकर लुटारू होते. ते लांब काळे 
अंगरखे आणि लांब काळ्या टोप्या घालत 
असत.एकाजवळ पिस्तुल, दुसऱ्याजवळ लाल 
मिरचीची फुंकणी आणि तिसऱ्याच्या जवळ दोन 
तोंडाची लाल कुऱ्हाड होती. याच्या साहय्याने ते 
वाटसरूना आणि प्रवाशांना घाबरवत असत आणि 
लुटत असत. 

मग एका रात्री त्यांची गाठ टिफ़नी नावाच्या 
एका अनाथ मुल्लीशी पडली. “हे सगळं तुम्ही 
कशासाठी करत आहात?” मुलीने त्यांची विशाल 
संपत्ती बघितल्यानंतर विचारले. त्यानंतर लुटारूनी 
खूप विचार केला आणि त्यांचे मन बदलल्रे आणि 
त्यांनी एक नवीन काम सुरु केले. 


तीन लुटारू 


टोमी उनगेरर 





एके काळची गोष्ट आहे, तीन भयंकर 
लुटारु होते. ते लपण्यासाठी काळे 
अंगरखे आणि तांब काळ्या टोप्या 
3-३ 











एकाजवळ पिस्तुल , दुसऱ्याजवळ लाल 
(9४२२) फुंकणी आणि तिसऱ्याच्या जवळ 
निता तागध्रियार कुऱ्हाड ना 





टा पासवान धागा लन २! 


गरवा दाचा मितान ल्य 





ते सगळ्यांना घाबरवत, धमक्या देत. त्यांना बघून 
तका कसाययचययायाचाा 
वाचवण्यासाठी पळत. त्यांना बघून कुत्री गायब होत. 


गाड्यांना थांबवण्यासाठी लुटारू 
घोड्यांच्या डोळ्यात लाल मिरचीची 


पावडर फुंकत | 














ते आपल्या बंदुकीने प्रवाशांना 


अत्परतार तयाग २२२३ दाकरिदागा 


बे 





८103३0. 





त्यांच्या जवळ पेट्या भर भरून सोने, दागिने, 
पैसे, घड्याळे, अंगठया आणि किमती खडे होते. 





एका सुनसान काळ्या रात्री लुटारूनी एक 
गाडी रोखल्री ज्यात फक्‍त एक प्रवासी होता 
- टिफ़नी नावाची एक अनाथ छोटी मुलगी. 
ती आपल्या दुष्ट काकू बरोबर राहयला 
चालली होती. लुटारूंना भेटून टिफ़नी खूप 
खुश झाली. 





राण्या त्वाता2ा याच 

नव्हता. म्हणून चोरांनी तिला एका गरम 
यार धितिशयायादायााान 
बरोबर घेवून गेले. 





त्यांनी आपल्या गुहेत एका 
कोपऱ्यात तिच्यासाठी एक मऊ 
अंथरूण टाकले. 





दुसऱ्या दिवशी सकाळी ती उठली तर 
तिच्याभोवती संपत्तीने भरलेल्या चमचमणाऱ्या 

पेटया तिने पाहिल्या. 

“हे सगळं कशासाठी आहे?” टिफ़नीने विचारले. 


लुटारु तिच्या प्रश्नाने गोंधळले आणि त्यांना 
योग्य उत्तर सुचले नाही. त्यांनी हा विचार 
कधीच केला नव्हता की, ते आपत्नी संपत्ती 
कशी खर्च करणार आहेत. 









म्हणून आपल्या धन दोलतीचा सदुपयोग 

करण्यासाठी त्यांनी सगळ्या अनाथ, गरीब, 
दुःखी आणि रस्त्यावर भटकणाऱ्या मुलांना 
त्यांनी गोळा केले. 











४. र 


क षक 





4 १ 





मग त्यांनी त्या सगळ्या मलांना 


<>े 


राहण्यासाठी एक संदर महाल 


ब्टे 


खरेदी केला. 











1. क क. 
१. १८.४८ २१६५ 
(चि क“ > ई... ३. 2128 रज 




















मुलं महालात तोपर्यंत राहिलरे,जोपर्यंत ते 
लग्न करण्याच्या वयाचे होत नाही. 

मग मुलांनी महालाच्या चारी बाजूला 
आपापले घर बांधले. हळूहळू तिथं एक 
० टवदातायाजयाआाताचधययापा 
वक यानिसिधाबावपनाञ 
आपल्याला वडिलांसारखी मदत करणाऱ्या 
तीन लुटारुंच्या आठवण म्हणून तीन उंच 
मनोरे बांधले. तीन लुटारू साठी एक-एक. 





